विभागीय पदोन्नती समितीचे गठन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 

शासन आदेशा क्रमांक : TSAR २०२३/प्र क्र. ११०/तांशि ६ 
(Computer No.993 C99) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, विस्तार भवन,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - २८ डिसेंबर,२०२३. 
संदर्भ :-सामान्य प्रशासन विभाग, शा. नि. क्र एसआरव्ही -२०१८/प्र क्र १५९/कार्यासन १२, 
दि.१ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन आदेशा : 


राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरिता अनुसरावयाच्या कार्यवाही 
बाबतची एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९च्या शासन 
निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आली आहेत.सदर शासन निर्णयामध्ये ६व्या वेतन आयोगानुसार ज्या 
पदांचे ग्रेड वेतन रू ७५९९/- किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अज्ञा “गट- अ” मधील पदांसाठी पदोन्नतीबाबत 
/पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्यासाठी नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास शिफारस करण्याकरिता विभागीय 
पदोन्नती समितीचे गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 


०२. त्यास अनुसरून कला संचालनालयामधील ६व्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांचे ग्रेड वेतन रू 
७५९९/- किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अज्ञा (आस्थापना मंडळाच्या कक्षेबाहेरील )गट- अ मधील पदांसाठी 
पदोन्नतीबाबत /पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्यासाठी नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास शिफारस करण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे विभागीय पदोन्नती समितीचे गठन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | quate पदनाम 


a अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, उच्च व तंत्र | अध्यक्ष 
शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२ संचालक, कला संचालनालय, मुंबई सदस्य 


३ «| उपसचिव, समन्वय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, | सदस्य 
मंत्रालय, मुंबई 


४ | उपसचिव, तंत्र शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, | सदस्य-सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 


सदर समितीमधील सदस्यांमधून मागासवर्गीय प्रतिनिधी उपलब्ध झाला नाही तर समितीचे 
अध्यक्ष , मागासवर्गीय प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य नेमतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः एडीआर 2023/H क्र. ११०/तांशि ६ 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या WWW.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८१७३५५६५९०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HUSSEIN ALIMIYA MUKADAM 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharash 


0=6ec81cd542d 1 ef02798f37 eb2f964c23fcdfbd&b40c5378f93467928 


9bc26def, p: idonym=E29B0A1C6FA02111A4C257C4FFD37B4E50FC9814, 
IN be ‘D1391C614871 BB6E825B5F9341 BD3AE559ABF68B1B3E47C8 
C1D8D13329CDB465, cn=HUSSEIN ALIMIYA MUKADAM 
Date: 2023.12.28 17:40:34 +05'30' 
(हुसेन अमुकादम) 
ववर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण , यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण , यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
उपसचिव, समन्वय , उच्च व तंत्र शिक्षण , मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 
निवडनस्ती तांशि -६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


